राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/अंमळदार 
यांना पूर्वीप्रमाणे शासकिय घरबांधणी अग्रिम 
योजनेअंतर्गत अग्निम देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी ०४२२/प्र.क्र.७४/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जून, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय गृह विभाग क्र. बियुडी ०११७/ प्र.क्र.२/आस्था-१, दि.१०/०४/२०१७. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील पोळीस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना घरबांधणी अग्निमाकरीता खाजगी 
बँकांकडून कर्ज घेऊन घरबांधणी अग्निम योजना, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
यांच्यामार्फत राबविण्याबाबत शासन निर्णय दि.१०.०४.२०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे. 
त्याप्रमाणे राज्यातील विविध पोलीस घटक कार्यालयातील ५०१७ पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना मे- 
२०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्निम वितरीत करण्यात आलेले आहे. तथापि, सध्या असलेल्या योजनेमध्ये 
(खाजगी बँकामार्फत कर्ज व्यवस्था योजना) व्याजाच्या तफावतीचा आर्थिक भार शासनावर de 
कालावधीसाठी पडणार आहे. त्यामुळे सदर योजना खंडीत करण्यात यावी व आगामी काळात इतर 
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलीसांना शासकीय नियमित घरबांधणी अग्निम योजना लागू करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/अंमळदार यांना घरबांधणी अग्निमाकरीता खाजगी 
बँकांकडून कर्ज घेऊन कर्जव्यवस्था करण्याबाबत, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याचा शासन निर्णय दि.१०.०४.२०१७ अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. 
यानुसार राज्यातील विविध पोलिस घटक कार्यालयातील ५०१७ पोलीस अधिकारी/अंमळदार यांना मे- 
२०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्निम वितरीत करण्यात आले आहे. तथापि, सदर योजना खंडीत करुन पोलीस 
अधिकारी/अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणे (शासकीय नियमित घरबांधणी अग्निम योजना (-8/)) मुख्य 
लेखाशिर्ष ७६१० अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने आता सदरहू योजना (खाजगी 
बँकामार्फत कर्ज व्यवस्था योजना) खंडीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र सदर योजनेअंतर्गत 
कर्ज वाटप करण्यात आलेल्या ५०१७ अर्जांच्या अनुषंगाने त्यांचा कर्ज परतावा पूर्ण होईपर्यंत कर्जाच्या 
व्याजावरील फरकाची शासनाकडून देय असणारी रक्‍कम नियमित अर्थसंकल्पीत करुन लेखाशिर्ष 
२०५५, गौणशिर्ष-११३, पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण,(००)(०६)ओ,०८८, इतर खर्च,पोलीसांना 
घरासाठीच्या कर्जावरील Bronte फरकाची रक्‍कम अदा करणे या लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध करुन 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

दिनांक १०.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुरु केलेली खाजगी बँकामार्फत कर्ज व्यवस्था 
योजना खंडीत करण्यात येत असल्याने सदर योजनेतील उर्वरीत अर्ज व नव्याने प्राप्त होणाऱ्या 
अर्जासाठी पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे (शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रिम योजना (HBA) " मुख्यलेखाशिर्ष 
७६१०" (७६१०००८७ गौणशिर्ष २०१-घरबांधणी अग्निम) अंतर्गत घरबांधणी अग्निम उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी ०४२२/प्र.क्र.9४/आस्था-१ 


सदरचा झासन निर्णय दिनांक २८ एप्रिळ, २०२२ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०७१४३४०९१८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh 
Murarirao Manale « 
(रमेश AAT ) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 

) सर्व पोलीस घटक प्रमुख 

) व्यवस्थापकीय संचालक, सर्व राष्ट्रीयकृत व वाणिज्जिक बँका. 

) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र § एक, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र § UH, मुंबई. 

११) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र § दोन, नागपूर. 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 8दोन, नागपूर. 

१३) मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

१५) मा.राज्यमंत्री (गृह), AEX /ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१९) प्रधान सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई . 

२०) प्रधान सचिव (गृह), गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

२१) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

22) निवड नस्ती (आस्था-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


